पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा 
योजनेअंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी 
रु.५,००,०००/- इतकी रक्कम वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.२३६/१०-अे, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०- अ, दि.१८ जून २०२१ 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 
३. कृषि संचालक (fey), कृषि आयुक्तालय, पुणेपत्रजा .क्र.कृआ/मुसां/पुहआ 
फपिवियो/अ . मा /२०२३/२५५७३, दि.०३.०८.२०२३ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये पुनरचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना मृग व 
आंबिया बहार सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक 
सूचनेतील मुद्दा क्र. १४. Budget for Administrative Expenses मधील मुद्दा क्र. १४.१ या तरतूदीनुसार 
योजनेंतर्गत प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी एकुण मंजुर निधीपैकी ३ टक्के निधी अनुज्ञेय आहे. 
यानुषंगाने कृषि आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (३) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून योजनेच्या 
प्रशासकीय खर्चातर्गत Car TI खर्च/ आकस्मिक खर्चाकरीता रु.५,००,०००/- इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेअंतर्गत कृषि आयुक्‍तालयाने केलेली मागणी आणि 
केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १४.१ या बाबीचा विचार करता, योजनेच्या 
प्रशासकीय खर्चांतर्गत स्टेशनरी/प्रवास खर्च/ आकस्मिक खर्चाकरीता रु.५,००,०००/- इतका निधी वितरीत 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :-. 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा 

(००)(०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 

(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.२३६/१०-ओ 


2. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. योजनेंतर्गत प्रशासकीय खर्चाकरिता (स्टेशनरी/प्रवास खर्च/आकस्मिक खर्चासाठी) वितरीत 
निधी हा वित्त विभाग व इतर प्रशासकीय विभाग यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार खर्च करण्याची जबाबदारी 
AYIA PTY) यांची राहील.. 

प. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.३५९/१४३१ दि.१७/०८/२०२३ व 
वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२४१/२०२३/व्यय१ दि.३०/०८/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 

६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१२४५४८६००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARITA RISHI| BANDEKAR DESHMUKH 
S A R | TA R | S H | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e3 


B A N D E KA R 9ce591f826d8193080c68a08b8, postalCode=400032, 
t=Maharash 


erialNumber=E40A063B6B4E8F59F91F350AA6FEC292A 


55DB5BF8829C64D6C44E00A701CDAAG, cn=SARITA 
D ) E S H M U KH RISHI BANDEKAR DESHMUKH 


Date: 2023.11.06 12:45:53 +05'30' 


(सरिता बांदेकर - देशमुख) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ३२ 

२. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

७. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- 32 

११.सह सचिव (१०-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१३.निवडनस्ती (कार्यासन १०-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


